राज्य माहिती आयोगाच्या नागृूपर 
खंडपीठातील श्रीमती यो.शां. डांगरे, सहायक 
कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा मंत्रालयीन 
विभागात प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा :- १) सा.प्र.वि., क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक १३-०६-२०१८ चे शा.आदेठा 
२) सा.प्र.वि., क्र.प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०३/१४-अ, दिनांक ०२-०८-२०१८ चे झा. आदेशा 
3) राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ यांचे क्र.रामाआ/प्रतिनियुक्‍्ती/प्र.क्र.०७/ 
२०१२ /आस्था/४३०५, दिनांक २२ जुले, २०१९ चे पत्र 


शासन आदेशा 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक १३-०६-२०१८ च्या आदेशान्वये श्रीमती यो.शां.डांगरे, सहायक 
कक्ष अधिकारी, नागपूर खंडपीठ यांच्या सेवा मंत्रालयीन (जलसंपदा) विभागात प्रत्यावर्तीत करण्यात 
करण्यात आल्या होत्या. सदरहू आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास शा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


क) परि.क्र ५(अ) (३) पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.:- 


परि.क्र. ५(अ) (३): प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. श्रीमती डांगरे यांचा राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठात ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण 
झालेला असल्यामुळे तसेच सदंर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ०२-०८-२०१९ च्या शासन आदेशातील 
परिच्छेद २ मधील वस्तुस्थिती विचारात घेता श्रीमती डांगरे यांच्यासाठी उच्चश्रेणी लघुलेखक (वेतनश्रेणी 
९३००-३४८००, ग्रेड पे-४४००) हे पद सहायक कक्ष अधिकारी (वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड पे-४३००) 
या पदात रुपांतरित करण्याच्या अटीस अधीन राहून, एक विशेष बाब म्हणून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस फक्त 
एक वर्ष मुदतवाढ (दिनांक ३०-०७-२०१९) पर्यंत देण्यात आली होती. तथापि, सदरहू कालावधी समाप्त 
झाल्यानंतर श्रीमती डांगरे ह्या प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रत्यावर्तनानंतर पदस्थापना केलेल्या विभागात अद्याप रुजू 
झालेल्या नाहीत. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०३/१४-अ 


४. या विभागाच्या दिनांक ०२-०८-२०१८ च्या आदेशातील परि.४ मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले 
होते की, "श्रीमती डांगरे यांच्या या प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ अंतिम स्वरुपाची असून त्यांना या पुढे 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रस्ताव पुन्हा राज्य माहिती 
आयोग, नागपूर खंडपीठाने या विभागाकडे सादर करु नये." 
५. श्रीमती योगिता डांगरे यांच्या सेवा राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठातून प्रतिनियुक्‍तीवरुन 
प्रत्यावर्तीत करण्यात येऊन त्यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना कौड़ल्य विकास व 
उद्योजकता विभागात करण्यात येत आहे 
६. श्रीमती डांगरे, यांना राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ येथून दिनांक १३.११.२०१९ (म.नं.) 
पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्रीमती डांगरे, यांनी प्रत्यावर्तनानंतर पदस्थापना केलेल्या 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 
9. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११३१२४४५२२६०७ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


G aj anan 2.1. कॉ कलक 
Bhimrao Gurav ॥ suse 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती योगिता शां. डांगरे, सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, 
नागपूर 
प्रत, 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालय 
मुंबई-४०००३२ 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 

पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये रूजू न झाल्यास तत्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना 
आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना देण्यात याव्यात. 

२. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हिल लाईन्स, 
नागपूर 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

४. उप सचिव (का.क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०० ०३२. 


५. साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


